आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम 


सुधारित सर्वसमावेशक मार्गदर्शक सूचना. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः स्थाविका-०६१६/ प्र.क्र.९६/का.१४८२ 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: ०९ मे, २०१८ 
वाचा :- 
१) नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्र. स्थाविका-०६१६/प्र.क्र.९६/का. १४८२, दिनांक १२/७/२०१६ 
२) नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्र. स्थाविका-०६१६/प्र.क्र.९६/का.१४८२, दिनांक ३१/८/२०१७ 
) 
) 


३) नियोजन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.स्थाविका-१२१७/प्र.क्र.१६१/का.१४८२,दिनांक ६ फेब्रूवारी, २०१८ 
४) नियोजन विभाग, शासन परिपत्रक क्र. स्थाविका-०११८/प्र.क्र.५/का.१४८२, दिनांक १९ मार्च, २०१८ 


प्रस्तावना:- 
नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. स्थाविका-०६१६/प्र.क्र.९६/का.१४८२, दिनांक १२.७.२०१६ अन्वये, 
आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत सर्वसमावेशक मार्गदर्शक तत्वे विहित करण्यात आली आहेत. या 
शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. ३ व प्रकरण sh. ३ मधील तरतूद क्र. ३.१३ अन्वये, आमदार / खासदार निधीमधून 
होणाऱ्या कामांसाठी ई निविदेची आर्थिक मर्यादा ₹ ३ लक्ष वरुन ₹ १० लक्ष एवढी वाढविण्यात आली होती. 
तथापि, या तरतूदीस आक्षेप घेत मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये जनहित याचिका क्र. 
११६/२०१६ आणि औरंगाबाद खंडपीठामध्ये रिट याचिका क्र. ७९५४/ २०१६ व जनहित याचिका क्र. ११०/२०१६ 
दाखल करण्यात आल्या होत्या. या सर्व जनहित व रिट याचिका मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर 
खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आल्या होत्या. मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जनहित याचिका 
क्र.११६/२०१६, रिट याचिका क्र. २३/२०१८ व जनहित याचिका क्र. १/२०१८ मध्ये संयुक्‍त अंतिम सुनावणी घेऊन 
दिनांक २४/१/२०१८ रोजी दिलेल्या अंतिम न्यायनिर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे शासनाने निश्चित केले आहे. 


शुध्दीपत्रक :- 
नियोजन विभागाच्या, शासन निर्णय क्र. स्थाविका-०६१६/प्र.क्र.९६/का.१४८२, दिनांक १२ जुले, २०१६ 
मधील “परिच्छेद क्र. ३” आणि प्रकरण क्र. ३ मधील “तरतूद क्र. ३.१३” रद्द करण्यात येत आहे. यास्तव आमदार 
/ खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत होणाऱ्या कामांसाठी ई-निविदेची आर्थिक मर्यादा ही शासनाच्या इतर 
कार्यक्रम / योजनांतर्गत होणाऱ्या अन्य कामांप्रमाणेच ₹ ३.०० लक्ष एवढी राहील. 
२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०५०९१६११२६३६१६ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by Anil Dattatraya Joshi 
DN: c=IN, o=Government Of Mal 
ou=Pl 


harashtra, 
\g Department, postalCode=400032, 


Anil Dattatraya 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 9 - ee Sati b6301ba91e582c940223395, 
J 0 ५ h | pein! “she a cn=Anil 
(31.4. जोशी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत अग्रेषित, 


१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः स्थाविका-०६१६/ प्र.क्र.९६/का.१४८२ 


२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

३) मा.मंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, 

४ मा.मंत्री (सर्वी यांचे खाजगी सचिव, 

५) मा.राज्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, 

६) मा.राज्यमंत्री (सर्वी यांचे खाजगी सचिव, 

७) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 

८) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 

९) मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा / मा. सभापती, महाराष्ट्र विधान परिषद 

१०) मा. विधानसभा / मा. विधानपरिषद सदस्य (सवी 

११) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

१२) मा. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव(सर्व) 

१३) सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१४) विभागीय आयुक्त, (सवी, 
) 
) 
) 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


१५) जिल्हाधिकारी, (सवी, 

१६) नियोजन विभागातील सर्व सहसचिव/उपसचिव 

१७) सर्व उप आयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांची कार्यालये, 

१८) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 

१९) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई, 

२०) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर, 

२१)महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर, 

२२) संचालक, SB व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

२३) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

२४ सर्व जिल्हा नियोजन अधिकारी, 

२५) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

२६) सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

२७) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२ 

२८) बहुजन समाज पार्टी, डी-१, इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुंबई-१, 

२९) भारतीय जनता पाटी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ.बॅरॅक क्र.१, योगक्षेमसमोर, वसंतराव भागवत चौक, 
नरीमन पॉईंट, मुंबई-२०, 

३० इंडियन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश कॉँग्रेस (आय) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब गाडगीळ मार्ग, 

दादर, मुंबई-२५, 

३१) नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरिमन पॉईन्ट, मुंबई-२१ (५ प्रती), 

३२) शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-२८, 

३३) निवड नस्ती/का-१४८२, मंत्रालय, मुंबई. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ २ पैकी 2 


